१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन 
२०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षातील कार्यात्मक 


अनुदान वितरीत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/प्र.क्र.१४५/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक :- ४ सप्टेंबर,२०१९ 


वाचा :- 
१) केंद्र शासनाचे क्रमांक VH.93(09) /एफएफसी/एफसीडी /२०१५-१६, 
दिनांक २३.०८.२०१९चे पत्र 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. टिएफसी ८०१५/ प्र.क्र. १०६/ 
नवि-४, दिनांक ३.८.२०१५ 
३) शासन निर्णय,नगर विकास विभाग क्र.एफएफसी ८०१५/प्र.क्र.१०६/नवि-४,दिनांक 
१८.२.२०१६ 
४) शासन निर्णय ,नगर विकास विभाग क्र. एफएफसी १९१/ प्र.क्र. ४/ नवि-४, दिनांक 
२.३.२०१७ 
५) शासन निर्णय ,नगर विकास विभाग क्र. एफएफसी २०१८/ प्र.क्र. १४५/ नवि-४, 
दिनांक २७.८.२०१९ 
प्रस्तावना :- 


१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना वितरित करण्यासाठी सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षाचा कार्यात्मक अनुदान रुपये 
५५०.९१ कोटी संदर्भाधीन अ.क्र. (9) येथील आदेशान्वये केंद्र शासनाने मुक्‍त केले आहेत. 
संदर्भाधीन अ.क्र. (4) येथील आदेशान्वये सदर निधी आयुक्‍त तथा संचालक,नगरपरिषद 
संचाळनालय यांच्या स्तरावर आहरीत करण्यात आला आहे. सदर अनुदान राज्यातील नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून संदर्भाधीन अ.क्र. (१) 
येथील आदेशान्वये मुक्‍त करण्यात आलेले व संदर्भाकित अ.क्र.५ अन्वये आहरीत करण्यात आलेले 
सन २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षातील कार्यात्मक अनुदान रु. ५५०.९१ कोटी ) लोकसंख्या ॥) 
क्षेत्रफळ या निकषा आधारे सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे “ड” वर्ग महानगरपालिका, 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र.१४५/नवि-४, 


नगरपरिषदा व नगर पंचायतींना (९४ पात्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना) वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधीचा विनियोग संदर्भाधीन क्र. (२), (३),(४) व (५) येथील शासन 
निर्णयात नमूद केलेली तसेच याबाबत स्वतंत्र आदेशाद्वारे विहित करण्यात येणारी कार्यपद्धती 
विचारात घेण्यात यावी. 


२. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी सोबतच्या 
परिशिष्टानुसार संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या feed रक्‍कम 
आर.टी.जी.एस./ एनईएफटी / ई.सी.एस. द्वारे तात्काळ वितरित करण्याची कार्यवाही करावी.या 
निधीच्या वितरणाबाबत अधिकच्या सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मुलभूत 
अनुदानाच्या रकमेचे विहित नमुन्यातील विनियोग प्रमाणपत्र तात्काळ आयुक्‍त तथा 
संचालक,नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी शासनाकडे सादर करावे. सदर 
अनुदानातून खर्च करताना शासन निर्गमित करेल sean शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तसेच 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार करणे बंधनकारक राहील. सदरचे अनुदान “सशर्त” म्हणून 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


४. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक ३६/२०१९/विआक, दिनांक 
२६.०८.२०१९ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९०३११५५२१९५२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sharad ® 


Kirwale: 
(शरद किरवले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री ( नगर विकास ) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
षु. आयुक्‍त व संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र.१४५/नवि-४, 


६. महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

छ. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८ सर्व विभागीय आयुक्‍त 

९. सर्व जिल्हाधिकारी 

१०. आयुक्त, सर्व संबंधीत महानगरपालिका 

११. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. प्रधान सचिव, नगर विकास-१ विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय, मुंबई 
१४. प्रधान सचिव,नगर विकास-२, यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवडनस्ती, नवि-४ कार्यासन , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र.१४५/नवि-४, 


शासन निर्णय क्रमांकः-एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र.१४५/नवि-४ , दिनांक:- ४ सप्टेंबर,२०१९ सोबतचे परिशिष्ट. 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी (रक्‍कम रुपये) 

१ ? 2 8 
हहे ठाणे । कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका २२,०१,३५,५०७ 
2) ठाणे अंबरनाथ नगरपरिषद ३१,५२,२९,५२३ 
3) रायगड | अलिबाग नगरपरिषद २,५३,४३,४८० 
४। रायगड । रोहा नगरपरिषद २,५४,३४,८९७ 
५। रायगड ।माथेरान नगरपरिषद ७७,५८,०२१ 
६। रायगड | कर्जत नगरपरिषद ३,७९,५४, ३४९ 
७। रत्नागिरी | रत्नागिरी नगरपरिषद ९,४४,७३,७५५ 
रत्नागिरी | चिपळूण नगरपरिषद ७,०८,४७,२५१ 
९ | रत्नागिरी राजापूर नगरपरिषद १,३७,७७,६०८ 
| 90 | ० | रत्नागिरी गुहागर नगरपंचायत १,७७,१७, ३६२ 
| 99] q| रत्नागिरी | देवरूख नगरपंचायत २,२४,८८,०६७ 
a2} सिधुदूर्ग | सावंतवाडी नगरपरिषद ३,०७,७९,१२० 
१३। सिंधुदूर्ग | मालवण नगरपरिषद २,४४,०२, ६५१ 
q8| नाशिक | मनमाड नगरपरिषद १०,५३,८४,७६५ 
१५ | नाशिक | इगतपूरी नगरपरिषद ४,७०,२०,०५० 
qg| नाशिक | Ray नगरपरिषद ९,५२,५९,५४२ 
qo| नाशिक त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद १,५०,२२,०२७ 
q¢| नाशिक | पेठ नगरपंचायत १,२३,१२,५५५ 
१९ | अहमदनगर | शिर्डी नगरपंचायत ४,७४,१९,४७९ 
२० | नंदुरबार | नवापूर नगरपरिषद ४,५८,०८,५८४ 
२१| धुळे । शिरपूर-वरवाडे नगरपरिषद ९,३७,१३,५८४ 
२२ | जळगांव | चोपडा नगरपरिषद ८,९०,१८,९७३ 
२३ | जळगांव | चाळीसगांव नगरपरिषद १२,२७,००,१७० 
२४ | जळगांव | फैजपूर नगरपरिषद ३,३१,७४,४१६ 
24) जळगांव | सावदा नगरपरिषद २,५२, ४४,७०८ 
२६। जळगांव ।पारोळा नगरपरिषद ४,६३,४५,१६५ 
२७ | जळगांव | एरंडोल नगरपरिषद ३,८१,६७,३६७ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र.१४५/नवि-४, 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी (रक्‍कम रुपये) 
२८ | जळगांव | जामनेर नगरपरिषद ६,९९,१५,२२८ 
२९ पुणे ।बारामती नगरपरिषद ६,६३,४४,५८५ 
३०| पुणे । तळेगांव-दाभाडे नगरपरिषद ७,०७,२१,१२२ 
३१ पुणे । दौड नगरपरिषद ६,१०,८४,९८२ 
३२ पुणे | इंदापूर नगरपरिषद ३,२३,५७,०८६ 
33) पुणे | जेजुरी नगरपरिषद १,९६,२१,७१४ 
३४ | सांगली | इस्लामपूर नगरपरिषद ९,४३,८०,२२४ 
३५ | सांगली | विटा नगरपरिषद ७,६८,००,६१९ 
३६। सांगली | आष्टा नगरपरिषद ७,३३,८९,१५१ 
30) सांगली | तासगांव नगरपरिषद ६,०३,४५,४४२ 
३८। सातारा | कराड नगरपरिषद ६,५०,७४,९२२ 
३९ | सातारा । रहिमतपूर नगरपरिषद ३,४५, ६३,५६८ 
go) सातारा | वाई नगरपरिषद ४,४१,८४,४२७ 
89) सातारा ।मलकापूर नगरपंचायत ४,०६,९८,७५७ 
४२। सोलापूर बार्शी नगरपरिषद १५,४०,८३,४६८ 
83| सोलापूर | पंढरपूर नगरपरिषद १२,३८,७७,९५८ 
४४ | सोलापूर | सांगोला नगरपरिषद ६,४८,८४,१८६ 
84) सोलापूर | मंगळवेढा नगरपरिषद 2,68,3§,008 
8g) सोलापूर | कुर्डुवाडी नगरपरिषद २,९०,२०,९११ 
so] सोलापूर | माळशिरस नगरपंचायत ३,८७,४४,१९७ 
४८ | कोल्हापूर | जयसिंगपूर नगरपरिषद ६,०९,३४,४०८ 
४९ | कोल्हापूर | मलकापूर नगरपरिषद ७०,३७,०९३ 
५० | कोल्हापूर । मुरगूड नगरपरिषद १,८१,६१,६८८ 
५१ | कोल्हापूर | कागल नगरपरिषद ६,७६.१२,६६३ 
५२ | औरंगाबाद | गंगापूर नगरपरिषद ४८०८.,१९,१८४ 
५३। परभणी । सोनपेठ नगरपरिषद १,९७,६५,०४५ 
gv} परभणी = | मानवत नगरपरिषद ४,१६,४७,६९२ 
yy) नांदेड | उमरी नगरपरिषद १,७२,९४,४४२ 
५६। नांदेड । हदगाव नगरपरिषद 3,34,64,683 
yo| नांदेड | देगळूर नगरपरिषद. ६,७५,०४,४४३ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र.१४५/नवि-४, 


अ.क्र. | जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी (रक्‍कम रुपये) 
५८ नांदेड | मुखेड नगरपरिषद ४,४४,८२,१०८ 
५९ | नांदेड | भोकर नगरपरिषद ४:६१,२१९,६१९ 
go| नांदेड | हिमायतनगर नगरपंचायत ३,६१,४३,५७८ 
६१। लातूर | उदगीर नगरपरिषद १२,५३,८७,६४४ 
६२। लातूर | अहमदपूर नगरपरिषद ५,८६,७१,९७५ 
६३। लातूर | निलंगा नगरपरिषद ४,८९,७२,४६९ 
६४। लातूर | औसा नगरपरिषद ४,४९,८५,५९२ 
६५ | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद नगरपरिषद १६,६०,२३,३०३ 
६६ | उस्मानाबाद | परांडा नगरपरिषद २,३९,२३,५२७ 
६9। बीड | गेवराई नगरपरिषद ४,१४,८३,७१६ 
६८ बीड धारुर नगरपरिषद २,६०,४६,४३५ 
६९ | बुलढाणा | बुलढाणा नगरपरिषद ८,४१,३१,६३६ 
७० | बुलढाणा | खामगांव नगरपरिषद ११,६८,७३,६५३ 
७१ | अमरावती | दर्यापूर नगरपरिषद ४,४८,८४,०६५ 
02) अमरावती | शोंदूरजना नगरपरिषद ३,२६,३९,०४५ 
७३ | अमरावती | चिखलदरा नगरपरिषद ७५,१८,७९८ 
७४ | अमरावती । धारणी नगरपंचायत २,१८,२७,८९७ 
७५ | यवतमाळ | पांढरकवडा नगरपरिषद ३,८४,३५,३५१ 
७६ | यवतमाळ | नेर-नवाबपूर नगरपरिषद ४,३५,२८,३७५ 
७७| वाशिम ।कारंजा नगरपरिषद ८,५६,२६,१८७ 
oc | वाशिम । रिसोड नगरपरिषद ४,५६,९२,६१७ 
७९ | अकोला | आकोट नगरपरिषद ११,५३,६३,९७६ 
cof नागपूर | कामठी नगरपरिषद १०,४८,९०,५५४ 
८१। नागपूर | उमरेड नगरपरिषद G62 3 ac 
८२ | नागपूर | खापा नगरपरिषद १,८५,४१,५४२ 
८३। नागपूर | कळमेश्वर नगरपरिषद २,८४,३९,४४९ 
८४। नागपूर | काटोल नगरपरिषद ५,८४,२९,३४२ 
८५। नागपूर | मौदा नगरपंचायत १,७८,७२,०६३ 
८६ | नागपूर । वाडी नगरपरिषद ६,६१,४४,४५२ 
८७ वर्धा ।वर्धा नगरपरिषद १३,०९,४१,४११ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०१८/ प्र.क्र.१४५/नवि-४, 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा. / न.पा. / न.पं. चे नाव लोकसंख्या व 
क्षेत्रफळानुसार देय 
निधी (रक्‍कम रुपये) 

त्त वर्धा । देवळी नगरपरिषद. २,३४,७०,५८२ 
८९ वर्धा सिंदी नगरपरिषद १,७७,७६,६३८ 
९० | चंद्रपूर बल्लारपूर नगरपरिषद 9.9,23,26, 908 
९१ | चंद्रपूर | वरोरा नगरपरिषद ६,१२,२०,८२१ 
९२ | चंद्रपूर । भद्रावती नगरपरिषद ८,४७,१०,३६२ 
९३ | चंद्रपूर मुल नगरपरिषद 3,€3,20,649 
९४ | चंद्रपूर ।राजूरा नगरपरिषद ३,६३,६६,८८१ 

एकूण ५५०,९१,००,००० 

Sharad 


Kirwale 


(शरद किरवले) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


